कर्मवीर व्यं.ता.रणधीर आयुर्वेद महाविद्यालय 
बोराडी, धुळे सन २०१६-२०१७ या आर्थिक 
वर्षाच्या लेखा परिक्षित अहवालावर आधारित 
आवर्ती अनुदानाचा अंतिम हप्ता मंजूर 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०१८/प्र.क्र.२००/१८/आयु-२, 
गो.ते. रुग्णालय आवार,९ वा माळा, 
नविन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
तारीख: २५ जानेवारी, २०१९. 


वाचा : 

१) शासन निर्णय क्रमांकः एडीआर-२००२/सीआर-११६/०२/आयु-२ दि.०५/१२/२००३ 

२) शासन निर्णय क्रमांकः एडीआर-२००९/प्र.क्र.१९५/०९/आयु-२ दि.३०/०३/२०१० 

३) संचालक आयुष यांचे क्र.आसुंमं/सहा.अनु/कव्यंतारआमबो/अंनिस/२०१६-१७/आयु-७(३)/ 

२०१८/११५४०, दि.१३ जुले, २०१८. 

प्रस्तावना : 

कर्मवीर व्यं.ता.रणधीर आयुर्वेद महाविद्यालय,बोराडी,जि.धुळे ही संस्था किसान विद्या प्रसारक संस्था 
या जनक संस्थेमार्फत चालविण्यात येत आहे. सदर महाविद्यालयात भारतीय चिकित्सा केंद्रिय परिषद, नवी 
दिल्ली यांनी विहित केलेला साडे पाच वर्षांचा बी.ए.एम.एस.(आयुर्वेदाचार्य) हा पदवी अभ्यासक्रम शिकविण्यात 
येत असून सदर महाविद्यालय महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांचेशी संलग्नित असून 
महाविद्यालयाची मंजूर प्रवेश क्षमता ३० इतकी आहे आणि महाविद्यालयाशी संलग्नित रुग्णालयाची मंजूर 
CURA ६० इतकी आहे. 


सन २००३-०४ या वित्तीय वर्षात शासनाने माहे जानेवारी, २००४ पासून राज्यातील खाजगी शासन 
अनुदानित आयुर्वेद व युनानी संस्थांना १०० टक्के वेतनासाठी अनुदान मंजूर करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. 
त्याअनुषंगाने, कर्मवीर व्यं.ता.रणधीर आयुर्वेद महाविद्यालय,बोराडी,जि.धुळे या संस्थेस सन २००७-०८ ते 
२०१६-१७ या आर्थिक वर्षाच्या लेखा परिक्षित अहवालावर रु.४७,९९९/- इतके आवर्ती अनुदान देय होत आहे. 
त्यानुसार सदर संस्थेस अनुदान मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 
राज्यातील खाजगी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणा-या व शासनाकडून शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा- 
यांच्या वेतन खर्चासाठी सहाय्यक अनुदान देण्यात येणा-या अनुदान प्राप्त आयुर्वेद व युनानी महाविद्यालये व 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०१८/प्र.क्र.२००/१८/आयु-२, 


संलग्न रुग्णालये यांना शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांक एडीआर- 
मुमंस/२००२/प्र.क्र.११६/०२/आयु-२, दिनांक ०५/१२/२००३ नुसार जानेवारी, २००४ पासून 900% वेतनाची 
रक्‍कम अनुदानार्ह करण्यात आली आहे. त्यानुसार खाजगी शासन अनुदानित कर्मवीर व्यं.ता.रणधीर आयुर्वेद 
महाविद्यालय,बोराडी,जि.धुळे या संस्थेचे सन २००७-०८ ते २०१६-२०१७ या वर्षांचे अंतिम हप्त्याचे अनुदान 
निर्धारण पूर्ण होऊन सन २०१६-२०१७ च्या अंतिम हप्त्याच्या स्वरुपात देय अनुदान रु.४७,९९९/- (रुपये 
सत्तेचाळीस हजार, Tal नव्याण्णव फक्त) एवढ्या रक्‍कमेस या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर प्रस्तावावर होणारा खर्च रु.४७,९९९/- (रुपये सत्तेचाळीस हजार, Aha नव्याण्णव Had) सन 
२०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर केलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा व सदर खर्च खालील 
लेखाशीर्षाखाली टाकण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : एस-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०२ - नागरी आरोग्य सेवा - इतर वैद्यक पद्धती 


१०१ - आयुर्वेदिक 
(०४) (०१) - आयुर्वेदिक व युनानी संस्थांकरीता सहाय्यक अनुदाने, 
अंशदाने, देणगी इ. 


(३६) - सहाय्यक अनुदाने (वेतन) (२२१० १९५७) 


३. सदर रक्कमेच्या आहरण व संवितरण यासाठी सहाय्यक संचाळक,आयुष, मुंबई यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. 


४. नगर विकासव सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय दि.४/९/१९७८ मधील तरतुदीनुसार 
लेखा परिक्षण अहवाल विहित वेळेत प्राप्त होणे बंधनकारक आहे. सदर लेखे परिक्षणाच्या 
अहवालानुसार वसुली / देय समायोजित करुन पहिल्या हप्त्याच्या पहिल्या महिन्याच्या वेतनाची 
अदायगी करण्यांत येईल याची नोंद घ्यावी. 


५. शासन निर्णय वित्त विभाग, क्रमांक:विअप्र/१०००/प्र.क्र.४६/२००१/विनियम, दि.११/०७/२००१ 
च्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक २७ नियम क्रमांक १४९ अन्वये व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 
मधील भाग पहिला, उप विभाग-एक, मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
केलेल्या शक्तीनुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०१८/प्र.क्र.२००/१८/आयु-२, 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१२३१७१८०९८५१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ashvini Arvind Moon 
e e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

A S h Vi Nn | ou=WSSD, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2799daf590db9c1313739c735ee1a1507 
d65ff767935a37efc0ea83014f7080c, 

© seriaINumber=5b80e03b84ee853744d97398ce9 

A [१/| Nn d M (0 (0 Nn 8dea1b57 129e3698196de1076d43e3407b3b, 
cn=Ashvini Arvind Moon 
Date: 2019.01.25 16:30:28 +05'30' 


(अश्विनी मुन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. संचालक, आयुष संचाळनालय,मुंबई-४०० ००१. 
२. सहाय्यक संचाळक,आयुष, नवी मुंबई. 
३. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) १, महाराष्ट्र,मुंबई 
४. अप्पर कोषागार अधिकारी, कोकण भवन,नवी मुंबई. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.ठाणे. 
६. वित्त विभाग ( व्यय-१३ )/(अर्थ-८), मंत्रालय,मुंबई. 
७. कक्ष अधिकारी (अलेप), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग,मुंबई. 
८. प्राचार्य, कर्मवीर व्यं.ता.रणधीर आयुर्वेद महाविद्यालय, बोराडी, धुळे. 
९. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


